भाषा संचालनालयातील अस्थायी पदांना 
दि.१.३.२०१८ ते दि. ३०.९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थाप-२०१८/प्र.क्र.२९/आस्था-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १५ मार्च,२०१८. 
वाचा- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-१००३/६५१/प्र.क्र.४८/२००३/२०ब, 
दि. १३.०१.२००४. 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/विसु-१, दिनांक ११.०२.२०१६ 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/विसु-१, दिनांक २१.०९.२०१६. 
मराठी भाषा विभाग,शासन निर्णय क्र.अस्थाप-२०१७/प्र.क्र.३३/आस्था-२ दि.२८.०२.२०१७. 
भाषा संचालक,भाषा संचालनालय,मुंबई यांचे पत्र क्र.पदनि २०१६/२०६६/ /चौदा, 
दि.१२.१०.२०१७ चे पत्र. 
६) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/आ.पु.क., दिनांक ०३.१०.२०१७ व 
शुध्दीपत्रक दि.१७.१०.२०१७. 
७ मराठी भाषा विभाग,शासन निर्णय क्र.अस्थाप-२०१७/प्र.क्र.१११/आस्था-२ दि.२५.१०.२०१७. 
८) मराठी भाषा विभाग,शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१३५/आस्था-२ दि.१८.१२.२०१७. 
९) भाषा संचालक,भाषा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.पदनि २०१६/२५६२/१९८५ /चौदा, 
दि.१६.१२.२०१७ चे पत्र. 
qo) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ८.१.२०१८. 
११) मराठी भाषा विभाग,श्ासन निर्णय क्र.अस्थाप-२०१७/प्र.क्र.१११/आस्था-२ दि.१६.१.२०१८. 
१२) भाषा संचालक,भाषा संचालनालय,मुंबई यांचे पत्र क्र.पदनि २०१७/प्र.क्र.१२८/१६३/चौदा, 
दि.२४.१.२०१८ चे पत्र. 
१३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ५.३.२०१८. 


२ 


3 
8 


4 


a el a आ क 


area निर्णय 
मराठी भाषा विभागाच्या अधिनस्त भाषा संचालनालय, मुंबई (मुख्यालय) व भाषा संचालनालयाच्या 


अधिनस्त असलेल्या नवी मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद या चार विभागीय कार्यालयातील एकूण १६ अस्थायी 
पदांना संदर्भ क्र.११ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक १ जानेवारी २०१८ ते दि.२८ फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. 

२. आता संदर्भाधीन क्र.१३ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारांतर्गत, खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे भाषा संचालनालय, मुंबई (मुख्यालय) व त्यांच्या अधिनस्त 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय HATH: अस्थाप-२०१८/प्र.क्र.२९/आस्था-२ 


असलेल्या नवी मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद विभागीय कार्यालयातील एकूण १६ अस्थायी पदांच्या 


आवर्यकतेबाबतचा संदर्भ क्र.१२ येथील प्रस्ताव विचारात घेता सदर १६ पदे पुढे चालू ठेवण्यास विहित अटींच्या 


अधीन राहून दि. १.३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव पदनाम अस्थायी वेतनश्रेणी 
पदसंख्या 
र भाषा संचालनालय, | अनुवादक (मराठी) ६ ९३००-३४८०० 
मुंबई (मुख्यालय) ग्रेड वेतन रु.४२०० 
ळलघु-टंकलेखक (मराठी) १ ५२००- २०२०० 
ग्रेड वेतन रु.२४०० 
वाहनचालक i 4200-20200 
ग्रेड वेतन १९००/- 
एकूण ८ 
२. | भाषा संचालनालय 
विभागीय कार्यालये 
१) नवी मुंबई विभागीय सहायक भाषा ति ९३००-३४८०० 
संचालक (अनुवाद व ग्रेड वेतन रु.४६०० 
शब्दावली) 
लिपिक-टंकलेखक १ ५२००- २०२०० 
ग्रेड वेतन रु.१९०० 
चपराशी शि ४४४०-७४४० 
ग्रेड वेतन रु.१३०० 
२) पुणे अनुवादक (मराठी) १ ९३००-३४८०० 
ग्रेड वेतन रु.४२०० 
३) नागपूर वरिष्ठ लिपिक शि ५२००- २०२०० 
ग्रेड वेतन रु.२४०० 
लिपिक-टंकलेखक शं ५२००- २०२०० 
ग्रेड वेतन रु.१९०० 
४ औरंगाबाद अधीक्षक १ ९३००-३४८०० 
ग्रेड वेतन रु.४३०० 
अनुवादक (मराठी) शि ९३००-३४८०० 
ग्रेड वेतन रु.४२०० 
एकूण ८ 
एकूण अस्थायी पदे १६ 
(१--२) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: अस्थाप-२०१८/प्र.क्र.२९/आस्था-२ 


३. उपरोक्त बाबींवर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक झेडएफ-०१, २०५२, सचिवालय - सर्वसाधारण सेवा, 
०९०, सचिवालय (००) (०२) भाषा संचालक (अनिवार्य) (२०५२५०६३) ०१ वेतन" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व तो सन २०१७-२०१८ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भ १३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०३१५१२१७१३८६३३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Nanda Digitally signed 
by Nanda Maruti 


Maruti — Raut 


Date: 2018.03.16 
Raut 12:00:15 +05'30' 


(नंदा मा.राऊत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-४०००५१. 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /(लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
५) उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
६) कोषागार अधिकारी, ठाणे, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद. 
७) भाषा संचालनालय, विभागीय कार्यालय, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद.(भाषा 
संचालनालयामार्फत) 
८) वित्त विभाग (व्यय-४) व वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई. 
९) मराठी भाषा विभागाची सर्व कार्यासने. 
१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


